शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थांच्या नावात बदल करण्यास 
शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५६/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ जून, २०२३. 


वाचा :१) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय-मान्यता/२०२२ 
/५२६, दि.०८.०६.२०२३. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/२०२३/५५०, दि.१९.०६.२०२३. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.०१ व ०२ येथील पत्रांन्वये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे, औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या ४ संस्थांच्या नावात बदल करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शौक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून खालील 
तक्त्यात दर्शाविल्याप्रमाणे संस्थांच्या नावामध्ये बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे.:- 


am.) डीटीई संस्थेचे सध्याचे नाव संस्थेच्या नावातील प्रस्तावित बदल 
कोड 

शि ५१९१ | पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील | डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनचे 
फाउंडेशनचे कॉलेज ऑफ फार्मसी, | कॉलेज ऑफ फार्मसी, अहमदनगर. 
अहमदनगर. 

२. | ६९६४ | अमेपूर्वा फोरमचे डॉ.अशोक गुजर | अमेपूर्वा फोरमचे निरंत इन्स्टिट्युट ऑफ 
कॉलेज ऑफ फार्मसी फार्मसी. 

3. | ६९४२ | शारदाबाई पवार इन्स्टिटयूट ऑफ | स्कूल ऑफ फार्मसी अँन्ड रिसर्च सेंटर, 
फार्मास्युटीकळ सायन्सेस अँन्ड | बारामती 
रिसर्च, शारदानगर, बारामती. 

४. | ५२७६ | लेट Moet छगनठोठ | लेट श्री.पंढरीनाथ छगनशेठ भंडारकर 
भंडारकर कॉलेज ऑफ डी.फार्मसी, | कॉलेज ऑफ डी.फार्मसी अँन्ड लेट 
अमळनेर, जि.जळगाव Wh. आर.के.केलळे कॉलेज ऑफ 

बी.फार्मसी, अमळनेर, जि.जळगाव 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५६/तांशि-४ 


2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२६१२३२५५०२०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL RAGHUNATH 
KATKAR 


(अनिल काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सहसंचालक, संबंधित तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 
संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, एनबीसी सेंटर, ३ रा मजला, प्लॉट नं.२, कम्युनिटी 
सेंटर, Al आनंदमई मार्ग, BIST फेज-१, नवी दिल्ली-११० ००२. 
9) अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११०००१. 
८) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 
९) निवड नस्ती/तांशि-४ 


3 
to} 


| 
& 


ee ः-< 


पृष्ठ २ पैकी २ 


